सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन साजापा 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ६] 


शनिवार , दिनांक २१ जानेवारी २०१७ : माघ १ , शके १९३८ [किंमत ०. ०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी लातूर यांजकडून 

आदेश 
क्रं . २०१६/ नपाप्र/निवडणुक / कावि ५ -क्रं . २०१६ / नपाप्र / सा . नि ./ 
कावि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती औद्योगीक नगरी अधिनियम 
१९६५ चे कलम १९ ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा . राज्य 
निवडणुक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रं . रानिआ/ न . प. २०१६ /प्र .क्र . 
३४ / का - ६ दिनांक १७. १०. २०१६, महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायती व 
औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ५१ व ५१- अ व महाराष्ट्र नगर 
परिषद , नगर पंचायती ( नामनिर्देशीत सदस्यांची आर्हता व नियुक्त्या ) नियम 
७ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , पांडुरंग पोले, जिल्हाधिकारी, लातूर या 
प्रगटन द्वारे असे जाहीर करतो की , शासन परिपत्रक क्रं . संकिर्ण २०१६ / 
प्र .क्र . ४६६/ नवि- २० दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ , महाराष्ट्र अध्यादेश क्रं . १६ 
दिनांक ३० /८ / २०१६ व सन २०१६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ नुसार 
लातूर जिल्ह्यातील उदगीर , अहमदपूर , निलंगा व औसा नगर परिषदेच्या 
दिनांक १४.१२.२०१६ रोजी झालेल्या आहेत . नगर परिषद उदगीर , ची 


दिनांक ६/ १/ २०१७, नगर परिषद निलंगाची दिनांक ३/१/ २०१७ व नगर 
परिषद औसाची दिनांक ३०.१२.२०१६ रोजीच्या विशेष सभेमध्ये खालील 
दर्शविलेले सदस्य हे नगर परिषदेच्या उपाध्यक्ष व स्विकृत सदस्यपदी 
निवडुन आलेले आहेत . 

तसेच राज्य निवडणुक आयोगाने पत्र क्रं . रानिआ / न.प .२०१६/ 
प्र .क्र .३४/ का - ६ दिनांक १७. १०. २०१६ अन्वये नगर परिषद अहमदपुर चे 
सार्वत्रिक निवडणुक दिनांक १४ .१२. २०१६ रोजी घेतले आहेत . निवडुन 
आलेल्या अध्यक्ष व सदस्यांची नावे दिनांक १९ . १२ .२०१६ च्या असाधारण 
राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले आहेत . सध्या अस्तित्वात असलेली नगर 
परिषदेच्या अध्यक्ष व सदस्यांचा कालावधी दिनांक १४/ २/ २०१७ रोजी संपत 
आहे. सध्या निवडून आलेले नवनिर्वाचीत अध्यक्ष व सदस्यांचा कालावधी 
दिनांक १४/ २/ २०१७ नंतर पुढे पाच वर्षा पर्यंत असल्याचेदिनांक १९.१२ .२०१६ 
च्या असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले आहेत व नवनिर्मीत 
उपाध्यक्ष व नामनिर्देशीत सदस्यांची निवड हे अध्यक्षांनी पदभार स्विकारल्या 
पासुन २५ दिवसाचे आत विशेष सभा बोलावुन निवड करण्यात येईल . 


अ . क्र . नगर परिषदेचे नाव 
१ ) | उदगीर 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 
भोसले सुधीर वसंतराव 


नामनिर्देशीत सदस्यांचे नाव 
१ . पाटील दत्ताजी व्यंकटराव 
२ . डॉ . कुमठेकर धनाजी माणीकराव 
३ . शेख फयाजोदीन नसिरोद्दीन 
४. निटुरे राजेश्वर प्रभुअप्पा 
१. बाहेती अशोक सत्यनारायण 
२ . भुरके शंकर विश्वनाथ 
१ . बनसोडे लक्ष्मीकांत माधवराव 
२. सुहास सुदामराव डेंग | 


२) 


। 


निलंगा 


कोळ्ळे मनोज महादेव 


३ ) | औसा 


सुर्यवंशी भरत प्रभाकरराव 


दिनांक : ९ .१. २०१७ 


( पांडुरंग पोले ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर 


औ. भाग १ अ ( असा ) - १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


